प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत केंद्र 
पुरस्कृत लाभार्थीभिमुख योजनांना 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- मत्स्यवि-१०२०/प्र.क्र.१००/पदुम-१४ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - ०७ जानेवारी, २०२१ 


वाचा : १) समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. १७.११.२०२० 
२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. दि. २५.१२.२०२० 


शासन शुद्धीपत्रक - 
शासन निर्णय दि. १७.११.२०२० मधील अ. क्र. २.४ येथील योजनेची अट क्र. (छो 
खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावी - 


वैयक्तिक शेतकरी / उद्योजक यांस जास्तीत जास्त १० खुल्या समुद्री पिंज-यांकरीता 
अनुदान पात्र आहे. जर मच्छीमार सहकारी संस्था, अनुसूचित जाती/जमाती सहकारी संस्था, महिला 
स्वयं-सहाय्यता गट/मच्छिमार स्वयं-सहाय्यता गट(5।1895/संयुक्‍त दाईत्व गट (LGs)/ इत्यादी 
करिता प्रति ४ पिंजरे याप्रमाणात जास्तीत जास्त ६० पिंजऱ्यांकरिता अनुदानास पात्र राहतील. 


तसेच शासन निर्णय दि. १७.११.२०२० मधील अ. क्र. ४.५ येथील योजनेची अट क्र. (४) 
खालीलप्रमाणे वाचावी - 

वैयक्तिक शेतकरी / उद्योजक यांस जास्तीत जास्त १८ भुजलाशयीन पिंज-यांकरीता 
अनुदान पात्र आहे. जर मच्छीमार सहकारी संस्था, अनुसूचित जाती/जमाती सहकारी संस्था, महिला 
स्वयं-सहाय्यता गट/मच्छिमार स्वयं-सहाय्यता Ac(SHGs)/ PY दाईत्व गट (ILGs)/ इत्यादी 
करिता प्रति ६ पिंजरे याप्रमाणात जास्तीत जास्त ७२ पिंजऱ्यांकरिता अनुदानास पात्र राहतील. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०२१०१०७१५३७४०७१०१ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल = आदेशानुसार = 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
gitally signed by SHASTRI SHRINIVAS JAGANNATH 

SHASTRI SHRINIVAS "sic 
2.5.4.20=3daac6215e89f523493e2781dea288fb19797b5336d958 
७1७0०५७, postalCode=410210, st=MAHARASHTRA, 
b3a50d f 100090 
J A A N N ATH 3283b175900630f81d2337, cn=SHASTRI SHRINIVAS JAGANNATH 

1021.01.07 15:41:29 +05'30' 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मत्स्यवि-१०२०/प्र.क्र.१००/पदुम-१४ 


२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

३. मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

६. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग), 
कृषि भवन, नवी दिल्ली. 

७. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

८. अप्पर मुख्य सचिव, (नियोजन), मंत्रालय,मुंबई 

९. अप्पर मुख्य सचिव, (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

qo. सचिव, (सहकार), मंत्राळय,मुंबई 

११. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

१२. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

१३. प्रादेशिक उपायुक्‍त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ 
लातूर/ अमरावती/नागपूर 

१४. सर्व सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय 

१५. महालेखापाल 9/2, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा),मुंबई/नागपूर 

१६. अधिदान व लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१८. सर्व उपकोषागार अधिकारी 

१९. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नविन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई 

२०. राष्ट्रीय मत्स्यजिवी सहकारी संघ, नवी दिल्ली, (Fishcopfed),9 सरिता विहार 
इंस्टीटयुडानल एरिया, नवी दिल्ली-११००७७. 

२१. कक्ष अधिकारी-१२/१३/१६. 

२२. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


